नाशिक परिमंडळ कार्यालयाचा अधिक्षक 
अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण नाशिक यांच्याकडे सोपविण्यात 
आलेल्या कार्यभारास स्थगिती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१९/प्र.क्र.१३/२०१९/आस्था. (पुनर्रचना) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मार्च, २०२३. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१९/प्र.क्र.१३/२०१९/आस्था. (पुनर्रचना), 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२३. 


प्रस्तावना :- 
अधिक्षक अभियंता (दरवाजे) मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक या कार्यालयांतर्गत असलेले 


नाशिक परिमंडळ हे कार्यालय अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक या 
कार्यालयास उपरोक्त दिनांक १७.०२.२०२३ च्या शासन निर्णया अन्वये संलग्न करण्यात आले आहे. अधिक्षक 
अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक या मंडळ कार्यालयाकडे असलेल्या सिंचन 
व्यवस्थापनाची व्याप्ती विचारात घेता, परिमंडळ कार्यालय अन्य मंडळ कार्यालयास जोडण्याची विनंती करण्यात 
आली आहे. तसेच नाशिक विभागातील विविध कर्मचारी संघटनांनी देखील नाशिक परिमंडळ कार्यालय 
पुर्वीप्रमाणेच ठेवण्याविषयी विनंती केळेळी आहे. सदर बाबींच्या अनुषंगाने महासंचालक मेरी, नाशिक यांच्याकडून 


स्वयंस्पष्ट अहवाल मागवून पुनर्विचार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही विचाराधीन असल्याने, उपरोक्त शासन निर्णय, जलसंपदा 
विभाग, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये नाशिक परिमंडळ कार्यालय, अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, नाशिक या कार्यालयास संलग्न करण्याबाबतच्या निर्णयास स्थगिती देण्यात येत आहे. 
त्यामुळे नाशिक परिमंडळ कार्यालय हे पूर्वीप्रमाणे अधिक्षक अभियंता (दरवाजे) मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, 


नाशिक यांचेकडे पुढील आदेझापर्यंत राहिल. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१९/प्र.क्र.१३/२०१९/आस्था (पुनर्रचना) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९११२७०३३५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by UDDHAV R DAHIPHALE 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, postalCode=400032, st=M hi 
2.5.4.20=05b3ca49b9a0a924fd4d8743e6e254e742308f02108527986e0 
98८2720130, 


pseudonym=DDF7D6 1D2ADB9D0A26CFSES2D408A84E 1CEB62A8, 
D AH | p HA | F serialNumber=2D80774C9ED65ECA9BE69006934BFB5C4CA32AB0DC1 
A2EC5746398458BDF1C37, cn=UDDHAV R DAHIPHALE 
2023.03.29 11:32:25 +05'30' 


(उध्दव र. दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव (जलसंपदा ), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 

) 

) 

) 
५) महालेखापाल १ F 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
) 

) 

) 

) 


AD 


CS 0८ ww 


महालेखापाल 9 व 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महासंचालक,संकल्पन,प्रशिक्षण, जलविज्ञान,संशोधन व सुरक्षा (OTHRS) मेरी, नाशिक. 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 

१०) मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 

११) मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक. 

१२) सह सचिव (आस्था/आ.वि.स तथा सह सचिव/उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) अधीक्षक अभियंता (दरवाजे), महाराष्ट्र संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 

१४) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक. 
) 
) 
) 


(२ S&S O&M 


2) 


१५) कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 
१६) सर्व अधिकारी व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


